उच्च व da शिक्षण विभागाच्या 
अधिपत्याखालील तंत्र शिक्षण संचालनालय, 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये व 
शासकीय औषधनिर्माणशासत्र महाविद्यालये 
यांमधील गट-अ व Teg (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे सन २०१७-१८ या 
वर्षातील कार्यमूल्ययापन अहवाल महापार 
प्रणालीत ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्याकरिता 
प्राथमिक परिरक्षक, अतिरिक्त परिरक्षक व 
Organization Unit (OU) च्या नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- गोपअ- २०१८/प्र.क्र. १०४/१८/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ मे, २०१८ 


संदर्भ :- शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सीएफआर-१२१७/ प्र.क्र.१३१/ 
१२३, दि. १५ डिसेंबर, २०१७. 


शासन परिपत्रक :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १५.१२.२०१७ च्या शासन परिपत्रकानुसार 
सन २०१७-१८ या वर्षापासून गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे 
कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविणे प्रस्तावित आहे. 
२. सदर दि. १५.१२.२०१७ च्या शासन परिपत्रकातील परिच्छेद -५ मध्ये नमूद केल्यानुसार 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील 
तसेच सर्व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये व शासकीय औषधनिर्माणझ्ञासत्र महाविद्यालये 
यांमधील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार 
प्रणालीत ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्यासाठी प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian), 
अतिरिक्त परिरक्षक (Alternate Custodian), कार्यालयनिहाय युनिट (Organization Unit) व 
पार व्यवस्थापक यांची नियुक्‍ती शासन स्तरावरून करण्यात येत असून ती सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “अ” प्रमाणे राहील. 
३. अतिरिक्त परिरक्षक यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखाळील Organization Unit (OU) मधील 
अधिका-यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल तयार करण्यासाठी, OU मधील अधिका-यांच्या 
संख्येनुसार एक किंवा अधिक पार व्यवस्थापक नियुक्‍त करावेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ- २०१८/प्र.क्र. १०४/१८/तांशि-१ 


४. याप्रमाणे नियुक्त करण्यात आलेल्या प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian), 
अतिरिक्‍त परिरक्षक (Alternate Custodian), कार्यालयनिहाय युनिट (Organization Unit) व 
पार व्यवस्थापक यांनी संदर्भाधीन शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग दि.१५.१२.२०१७ 
मधील सूचनांनुसार कर्तव्य व जबाबदा-या पार पाडण्याची दक्षता घ्यावी. 


कि सदर wea परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/"५/.॥चव/95॥॥॥9.00५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०१८०५१६१५१२४५७१०८ 
असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sameer 1. teat 


6ab4a357b0e2247b4328b5 7f45f509bf1 bfobd20c86 
5128a018421¢354bdd 


La X mM a n D ) h e re £9b42881125c3715aSdb341b5827c5743 
728bc85f04bb7 1ff8fc154d6, cn=Sameer Laxmi 


2018.05.16 15:13:04 +05'30" 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) सह संचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
३) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई 
) 
) 


3) संचालक, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 

४) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अवसरी/कराड/जळगाव/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर/ 
चंद्रपूर (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 

५) प्राचार्य, शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र महाविद्यालय, कराड/रत्नागिरी/औरंगाबाद/अमरावती 
(तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 

६) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७) अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक 

८) निवड नस्ती/तांशि-१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ- २०१८/प्र.क्र. १०४/१८/तांशि-१ 


शासन परिपत्रक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.गोपअ-२०१८/प्र.क्र.१०४/१८/तांशि-१, दि. १६.०५.२०१८ सोबतचे 


परिशिष्ट-“अ” 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभागां तंत्र शिक्षण संचालनालय, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये व शासकीय 
औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये यांमध्ये कार्यरत गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे 
कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्याकरिता नियुक्‍त केलेले प्राथमिक 
परिरक्षक, अतिरिक्त परिरक्षक व Organization Unit (OU) खालीलप्रमाणे:- 


अ. प्राथमिक परिरक्षक अतिरिक्त परिरक्षक Organization Unit 
क्र (Primary Custodian ) (Alternate Custodian) (OU) 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये (पदवी) 
| संचालक, तंत्र शिक्षण सह संचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय i 
संचालनालय, महाराष्ट्र | कार्यालय, मुंबई 
राज्य, मुंबई री री saa 
सह संचालक ,तंत्र शिक्षण विभागीय « प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी 
कार्यालय, नागपूर महाविद्यालय, नागपूर 
« प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, चंद्रपूर 
सह संचालक ,तंत्र शिक्षण विभागीय « प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी 
कार्यालय ,नाशिक महाविद्यालय, जळगाव 
सह संचालक ,तंत्र शिक्षण विभागीय e संचालक, अभियांत्रिकी 
कार्यालय ,पुणे महाविद्यालय, पुणे 
« प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, अवसरी 
« प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, कराड 
सह संचालक ,तंत्र शिक्षण विभागीय « प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी 
कार्यालय, औरंगाबाद महाविद्यालय, औरंगाबाद 
सह संचालक ,तंत्र शिक्षण विभागीय « प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी 
कार्यालय ,अमरावती महाविद्यालय, अमरावती 
शासकीय औषधनिर्माणशास््र महाविद्यालये (पदवी) 
२. | संचालक, तंत्र शिक्षण । सह संचालक ,तंत्र शिक्षण विभागीय © प्राचार्य, शासकोय औषधनिर्माणशास्त्र 
संचालनालय, महाराष्ट्र | कार्यालय, मुंबई महाविद्यालय, रत्नागिरी 
राज्य, मुंबई सह संचालक ,तंत्र शिक्षण विभागीय « प्राचार्य, शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र 
कार्यालय ,पुणे महाविद्यालय, कराड 
सह संचालक ,तंत्र शिक्षण विभागीय « प्राचार्य, शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र 
कार्यालय ,औरंगाबाद महाविद्यालय, औरंगाबाद 
सह संचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय « प्राचार्य, शासकीय औषधनिर्माणझास््र 
कार्यालय, अमरावती महाविद्यालय, अमरावती 
तंत्र शिक्षण संचालनालय 
3. | संचालक, तंत्र शिक्षण । सह संचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय संबंधित सहायक संचालक, तंत्र 


संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई 


कार्यालय, मुंबई/ नागपूर/ नाशिक/ 
पुणे / औरंगाबाद/ अमरावती 


शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई/ 
नागपूर/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ 
अमरावती 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ- २०१८/प्र.क्र. १०४/१८/तांशि-१ 


महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ 
संचालक, सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, | उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण 
महाराष्ट्र राज्य | मुंबई मंडळ, मुंबई 
तंत्रशिक्षण मंडळ, उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण 
मुंबई मंडळ, विभागीय कार्यालय, मुंबई 


उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण 
मंडळ, विभागीय कार्यालय, पुणे 


उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण 
मंडळ, विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद 


उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण 
मंडळ, विभागीय कार्यालय, नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


